अपर संचालक, गट-अ, औद्योगिक 
सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, या 
पदावर पदोन्नती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्र. औसुवआ-०१२३/प्र.क्र. ०७/कामगार-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक - २२ जून, २०२३. 


SIR आदेठा 


संदर्भ- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.3६६/१६-ब, 
दि.०७.०५.२०२१. 


अपर संचालक, गट-अ या औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई, यांच्या 
आस्थापनेवरील पदावर सन २०२२-२३ या निवडसूची वर्षात पदोन्नतीकरीता सामान्या प्रशासन 
विभागाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई, यांच्या 
आस्थापनेवरील सह संचालक, गट-अ (वेतनश्रेणी एस-२३:६७७००-२०८७००) या संवर्गातील खाली 
नमूद अधिकाऱ्यास अपर संचालक, गट-अ (वेतनश्रेणी एस-२४:७११००-२११९००) या पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची खालीलप्रमाणे पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे - 


अ. ' अधिकाऱ्याचे नावव | पदोतन्नतीचा प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. जात प्रवर्ग 
| श्रीम.शा.सा. होदुले खुला अपर संचालक, औ.सु.व आ., पुणे 


(श्री.अ.धो.खोत, अपर संचालक, पुणे 
यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी) 


२. | श्री.वि.वि.लोढे खुला अपर संचालक, औ.सु.व आ., नागपूर 
(श्री.दे.भ.गोरे, अपर संचालक, नागपूर, 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 


२. सदर अधिकाऱ्यांना अपर संचालक पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधिन 
राहून देण्यात येत आहे :- 


(अ) मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन 
विभाग/कार्या.१६-ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः औसुवआ-०१२३/प्र.क्र. ०७/कामगार-१ 


(आ) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना 
नियमितपणाचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 


(इ) निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०१.०८.२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषांची पूर्तता केली आहे. 


३. सदर शासन आदेशाच्या अनुषंगाने, संचालक (अ.का.), औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. तसेच, कार्यमुक्त केल्यानंतर सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
तात्काळ रुजू व्हावे. 


४. सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१९.११.२०१६ अन्वये 
घोषित करण्यात आलेले नियुक्ती प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६२२१८२८२२३२१० असा आहे. 
सदर areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
Date: 2023.06.22 18:31:23 +05'30' 


(दिपक पोकळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक (अ.का.), औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन, मुंबई. 
सर्व पदोन्नत अधिकारी, द्वारा :- संचालक (अ.का.), औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय, कामगार भवन, वांद्रे (पू.), मुंबई-५१. 


) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/ नागपूर. 
४) अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

) 

) 

) 


निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ठाणे/नागपूर. 

सर्व संबंधित अपर संचालक, द्वारा :- संचालक (अ.का.), औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय, कामगार भवन, वांद्रे (पू.), मुंबई-५१. 

८) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२, कार्यासन-१६ब, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) निवडनस्ती (कामगार-१ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


